राज्य पोलीस सेवेतील तसेच भारतीय पोलीस 
सेवेतील पोलीस अधीक्षक/ पोलीस उप 
आयुक्त संवर्गातील अधिकाऱ्यांची बदलीने 
पदस्थापना... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन आदेशा क्र. रापोसे-१७१६/प्र.क्र.१९७(१)/पोल-१(अ) 


मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- ७ जून, २०१६. 


वाचा :- (१) पोळीस आस्थापना मंडळ क्र.१ यांची दि. १६.०५.२०१६ व दि. १.०६.२०१६ च्या बैठका. 
(२) शासन आदेशा, गृह विभाग क्र.रापोसे-१७१५/प्र.क्र.१९७/पोल-१(अ), दि.११.०५.२०१६. 
(3) शासन आदेशा, गृह विभाग, क्र.आयपीएस-१५१६/प्र.क्र.१६१(अ)/पोल-१, दि.११.०५.२०१६. 


शासन आदेश :- 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम २२न(२) च्या तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या 


पूर्वमान्यतेने राज्य पोलीस सेवेतील तसेच भारतीय पोलीस सेवेतील पोलीस अधीक्षक / पोलीस उप 
आयुक्‍त संवर्गातील खालील पोलीस अधिकाऱ्यांची बदली त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी 


करण्यात येत आहे :- 
अ.क्र अधिकाऱ्याचे नांव सध्याची पदस्थापना बदली नंतरची पदस्थापना 
णो श्री. संदीप पाटील, पोलीस अधीक्षक, गडचिरोळी  । पोलीस अधीक्षक, सातारा 
भापोसे 
२ _ श्री. अभिनव देशमुख, |। पोलीस अधीक्षक, सातारा पोलीस अधीक्षक, गडचिरोली 
भापोसे 
3 श्री. जी. श्रीधर, भापोसे । पदस्थापनेच्या प्रतिक्षेत पोलीस उप आयुक्त, नागपूर शहर 
४ | at. सचिन पाटील, पोलीस उप आयुक्त, विशेष पोलीस उप आयुक्त, बृहन्मुंबई 
भापोसे शाखा (संवर्ग पद) (बदली 
आदेझाधीन) 
५ | att. अमोल तांबे समादेशक, राज्य राखीव पोलीस अधीक्षक, महामार्ग सुरक्षा, पुणे 
पोलीस बल, गट क्र.१, पुणे 
६ | at. मनोज पाटील, पोलीस उप आयुक्त, पोलीस उप आयुक्त , परिमंडळ-२ ,ठाणे 
भापोसे परिमंडळ-५, ठाणे हहर शहर 
(बदली आदेझाधीन) 
७ | श्रीम. एन. अंबीका, पोलीस उप आयुक्त, परिमंडळ- | पोलीस उप आयुक्त, परिमंडळ-४, 
भापोसे १०, बृहन्मुंबई (बदली बृहन्मुंबई 


आदेझाधीन) 


शासन आदेडा क्रमांकः रापोसे-१७१६/प्र.क्र.१९७(१)/पोळल-१(अ) 


८ | श्री. ज्ञानेश्वर चव्हाण समादेशक, राज्य राखीव पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा-१, 
पोलीस बल, गट क्र.८, मुंबई बृहन्मुंबई 
(बदली आदेझाधीन) 
Q श्री. राजेद्र दाभाडे पोलीस उप आयुक्त, नाशिक पोलीस उप आयुक्त, बृहन्मुंबई 
शहर (बदली आदेशाधीन) 
ae o | श्री.आर. रामासामी, अपर पोलीस अधीक्षक, अपर पोलीस अधीक्षक, अहेरी 
भापोसे अहमदनगर (बदली आदेशाधीन) 
et q | श्री. संग्रामसिग पोलीस उप आयुक्त, मुंबई हहर | पोलीस अधीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक 
निशाणदार विभाग, ठाणे 
१२ | ait. दत्तात्रय कराळे पोलीस अधीक्षक, लाचलुचपत । पोलीस उप आयुक्‍त, नाशिक शाहर (संवर्ग 
प्रतिबंधक विभाग, ठाणे पद) 
१३ श्री. हशिकुमार मीना, । पदस्थापनेच्या प्रतिक्षेत पोलीस उप आयुक्त, अमरावती शहर 
भापोसे 
१४ | श्री. मोरेश्वर आत्राम पोलीस अधीक्षक, नागरी हक्क । पोलीस उप आयुक्त, परिमंडळ-२, 
संरक्षण, औरंगाबाद (बदली अमरावती शहर 
आदेशाधीन) 
१५ | a. सुनिल कडासने पदस्थापनेच्या प्रतिक्षेत उप आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, 
नाशिक 
१६ । श्री. राकेश कलासागर, । पदस्थापनेच्या प्रतिक्षेत पोलीस उप आयुक्‍त, नागपूर शहर 
भापोसे 
१७ | at. लक्ष्मीकांत पाटील । पोलीस उप आयुक्त, बृहन्मुंबई  । पोलीस उप आयुक्त, नाशिक शहर 
१८ | श्री. अविनाश sige सहायक पोलीस महानिरीक्षक | सहायक पोलीस महानिरीक्षक (का. व सु.), 
(आस्थापना), पोलीस पोलीस महासंचालक कार्यालय, मुंबई 
महासंचालक कार्यालय, मुंबई 
(बदली आदेझाधीन) 
१९ श्री. संजय बी. पाटील, | पोलीस उप आयुक्त, विशेष पोलीस उप आयुक्त, परिमंडळ-३, 
भापोसे शाखा-२, पुणे बृहन्मुंबई 
२० _ | att. पी. पी. शेवाळे, पोलीस उप आयुक्त, ठाणे उप आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई 
भापोसे (बदली आदेझाधीन) 
२१ । श्री. एस. डी. कोकाटे । पोलीस उप आयुक्त, मंत्रालय सहायक पोलीस महानिरीक्षक (नि. Te), 
सुरक्षा बदली आदेशाधीन) पोलीस महासंचालक कार्यालय, मुंबई 
२२ | श्रीमती शिला साईल | पोलीस उप आयुक्त, बृहन्मुंबई । अपर पोलीस महासंचालक (ऑपरेशन्स), 
मुंबई यांचे स्टाफ ऑफिसर 
२३ | ail. सुनिल बाबर पोलीस अधीक्षक, नागरी हक्क । पोलीस अधीक्षक, पोलीस महासंचालक 
संरक्षण, मुंबई (बदली कार्यालयाचा नियंत्रण कक्ष 


आदेझाधीन) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेडा क्रमांकः रापोसे-१७१६/प्र.क्र.१९७(१)/पोळल-१(अ) 


२४ श्री. एस. एस. मेगडे अपर पोलीस अधीक्षक, भंडारा । पोलीस अधीक्षक, नागरी हक्क संरक्षण, 


(बदली आदेझाधीन) ठाणे 
२५ | श्री. अंकुश शिदे, पोलीस उप आयुक्त, बृहन्मुंबई = | पोलीस अधीक्षक, नाशिक ग्रामीण 
भापोसे 
२६ | al. संजय मोहिते, पोलीस अधीक्षक, नाशिक पोलीस उप आयुक्त, बृहन्मुंबई 
भापोसे (ग्रामिण) 
२७ | at. राजीव जेन, भापोसे | पोळीस अधीक्षक, लोहमार्ग समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल, गट 
नागपूर क्र.११, नवी मुंबई 
२८ | श्री. संजय ऐनपुरे, समादेशक, राज्य राखीव पोलीस अधीक्षक, नांदेड 
भापोसे पोलीस बल, गट क्र.३, जालना 


28 श्री. डी. टी. शिदे, पोलीस अधीक्षक, सिधुदुर्ग पोलीस अधीक्षक, सांगली 
भापोसे 


३० _ श्री. सुनिल फुलारी, पोलीस अधीक्षक, सांगली पोलीस अधीक्षक, सिंधुदुर्ग 
भापोसे 
३१ | श्री. महेश घुर्य, भापोसे । समादेशक, राज्य राखीव पोलीस अधीक्षक, नागरी हक्क संरक्षण, 
पोलीस बल, गट क्र.११, नवी नाशिक 
मुंबई 
३२ | att. रविंद्र परदेशी, नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत पोलीस उप आयुक्त, नागपूर शहर 
रापोसे 


२. वर नमूद अधिकाऱ्याच्या बाबतीत तसेच त्याच्या नवीन पदस्थापनेच्या बाबतीत मा. महाराष्ट्र 
प्रशासकीय न्यायाधिकरण अथवा अन्य मा. न्यायालयाचे स्थगिती sear असल्यास ते विचारात घेऊन 
संबंधीत प्रकरणी तात्काळ पुढील कार्यवाही करण्यात यावी. 


३. उपरोक्त अधिकाऱ्यांना सध्याच्या पदावरुन तातडीने कार्यमुक्त करण्यासाठी, महासंचालक व 
पोलीस महानिरीक्षक यांनी आवश्‍यक कार्यवाही तात्काळ करावी. तसेच, या अधिकाऱ्यांना कोणत्याही 
प्रकारची रजा मंजूर करण्यात येऊ नये. 


४. संदर्भाधीन शासन आदेडा, गृह विभाग क्र.रापोसे-१७१५/प्र.क्र.१९७/पोळल-१(अ), दि.११.०५.२०१६ 
अन्वये श्री. दिपक देवराज, पोलीस उप आयुक्त, लोहमार्ग (पश्चिम), मुंबई यांची अपर पोळीस अधीक्षक, 
गडचिरोली या पदावर करण्यात आलेली बदली आणि श्रीम. स्मार्तना पाटील, पोलीस अधीक्षक, गुन्हे 
अन्वेषण विभाग (गुन्हे), पुणे यांची सहायक पोलीस महानिरीक्षक (का. व सु.) पोलीस महासंचालक 
कार्यालय, मुंबई या पदावर करण्यात आलेली बदली, याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे. तसेच, शासन 
आदेश, गृह विभाग, क्र.आयपीएस-१५१६/प्र.क्र.१६१(ओ/पोल-१, दि.११.०५.२०१६ अन्वये श्री. व्ही. बी. 
देशमुख, पोलीस उप आयुक्‍त, बृहन्मुंबई यांची पोळीस उप आयुक्‍त, लोहमार्ग (पश्चिम), मुंबई या पदावर 
करण्यात आलेली बदली याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेडा क्रमांकः रापोसे-१७१६/प्र.क्र.१९७(१)/पोळल-१(अ) 


दघ. सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१६०६०४१२०२२५७३२९ असा आहे. हा AT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


Digitally signed by Kailas Arjun 


Ka | | a S A rj U Nn ery o=Government Of 


Maharashtra, ou=Deputy Secretary, 


. postalCode=400032, st=Maharashtra, 
a | Wa cn=Kailas Arjun Gaikwad 


Date: 2016.06.08 13:57:57 +05'30' 


(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग 
प्रति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
प्रत, 
१) महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर 


AD 


) 
) मा. मुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

) मा. राज्यमंत्री (गृह) (शाहरे/ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

) अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

) प्रधान सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
) 

) 

) 

) 


३ 


(>. 


o~ 


4 


xn 


प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई, 
अपर पोलीस महासंचालक, नागरी हक्क संरक्षण, मुंबई, 
अपर पोलीस महासंचालक, लोहमार्ग, मुंबई 
१०) अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, पुणे 
११)अपर पोलीस महासंचालक, राज्य राखीव पोलीस बल, मुंबई, 
१२) अपर पोलीस महासंचालक, दहडातवाद विरोधी पथक, मुंबई, 
१३) सर्व विशोष पोलीस महानिरीक्षक 
१४) संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक 
१५) सर्व पोळीस आयुक्‍त 
१६) सर्व पोलीस अधीक्षक 

) 

) 

) 

) 

) 


S 


(९ 


vo 


१७)अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१८)निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१९)सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

२०) सर्व संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत) 
२१)निवडनस्ती, कार्यासन पोल- 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


